Reg.No.NPCITY / 236 / 2018-20 . 


सत्यमेव जयते 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र 

प्राधिकृत प्रकाशन 


वर्ष ७ , अंक २३ ] 


गुरुवार ते बुधवार , जुलै २ ९ - ऑगस्ट ४ , २०२१ / श्रावण ७-१३ , शके १ ९ ४३ 


[ पृष्ठे ६ , किंमत : रुपये ८.०० 


स्वतंत्र संकलन म्हणून फाईल करण्यासाठी प्रत्येक विभागाच्या पुरवणीला वेगळे पृष्ठ क्रमांक दिले आहेत . 


भाग एक - अ - अमरावती विभागीय पुरवणी 


( भाग चार - ब मध्ये प्रसिध्द करण्यात आलेले आहेत त्यांव्यतिरिक्त ) केवळ अमरावती विभागाशी संबंधित असलेले महाराष्ट्र जिल्हा परिषदा व 


पंचायत समित्या , ग्रामपंचायती , नगरपालिका बरो , जिल्हा नगरपालिका , प्राथमिक शिक्षण व स्थानिक निधी 


लेखापरीक्षा अधिनियम या अन्वये काढण्यात आलेले आदेश व अधिसूचना . 


भाग १ - अ ( अ . वि . पु . ) म . शा . रा . , अ . क्र . १०७ . 


संचालक , नगर रचना , यांजकडून 


महाराष्ट्र प्रादेशिक व नगर रचना अधिनियम , १ ९ ६६ . 


आदेश 


क्रमांक डि.टी.पी.-वि.यो. रिसोड ( मु . ह.सु.व वा . ह . ) कलम -१२७ ( २ ) -आदेश - टिपीव्ही - ६-३०७६-२११९. 

ज्याअर्थी , रिसोड नगर परिषदेची मूळ हद्दीची सुधारित विकास व वाढीव हद्दीची विकास योजना महाराष्ट्र प्रादेशिक नियोजन व नगर रचना 
अधिनियम , १ ९ ६६ ( १ ९ ६६ चा महा . ३७ वा ) ( यापुढे “ उक्त अधिनियम ” असे संबोधिलेला आहे ) चे कलम ३१ ( १ ) मधील तरतुदीनुसार शासनाच्या नगर 
विकास विभागाकडील अधिसूचना क्रमांक टिपीएस - ४१०५-१३५३ - सीआर २०- ( अ ) -२००५ - नवि -३० , दिनांक ४ ऑगस्ट २००६ ( यापुढे “ उक्त अधिसूचना " 
असे संबोधिलेली आहे ) अन्वयेभागशः मंजूर केली आहे व ती दिनांक ०१ ऑक्टोबर २००६ पासून अंमलात आलेली आहे ( यापुढे “ उक्त मंजूर सुधारित 
विकास योजना ” असे संबोधिलेली आहे ) ; 


आणि ज्याअर्थी , उक्त मंजूर सुधारित विकास योजनेमध्ये मौजा रिसोड येथील स.नं. ४६० ( भाग ) व स . नं .४६२ ( भाग ) या जमिनीवरील अंदाजे 
१.४१ हे . क्षेत्राचे आ . क्रमांक १ ९ “ बगीचा ” , क्षेत्रफळ अंदाजे ०.०५ हे . आर क्षेत्राचे आ . क्रमांक १७ “ वाचनालय ” ही आरक्षणे ( यापुढे “ उक्त आरक्षणे " 
असे संबोधिलेले आहे . ) आरक्षण क्रमांक १७ च्या उत्तरेकडे १८ मी . रुंद विकास योजना रस्ता व आरक्षण क्रमांक १ ९ च्या उत्तरेकडे १५ मी . रुंद 
विकास योजना रस्ता ( यापुढे “ उक्त रस्ते ” असे संबोधिलेले आहे ) प्रस्तावित करण्यात आले असून , त्यासाठी समुचित प्राधिकरण नगर परिषद , रिसोड 
आहे ( यापुढे “ उक्त समुचित प्राधिकरण ” असे संबोधिलेले आहे ) ; 

आणि ज्याअर्थी , उक्त समुचित प्राधिकरण यांनी उक्त मंजूर सुधारित विकास योजना अंमलात आल्याच्या दिनांकापासून १० ( दहा ) वर्षांच्या 
कालावधीत उक्त आरक्षणाखालील व उक्त रस्त्याखालील जागेचे संपादन केलेले नाही 


आणि ज्याअर्थी , उक्त आरक्षणाखालील व उक्त रस्त्याखालील मौजा रिसोड येथील स . नं . ४६२ ( भाग ) , स . नं . ४६० ( भाग ) , क्षेत्र अनुक्रमे २.०० 
हे . व ०.८२ हे . या जमिनीचे ( यापुढे “ उक्त जमीन ” संबोधिलेले आहे . संबंधित जमीन मालक श्री . जगन्नाथआप्पा काशिनाथआप्पा जिरवणकर व 
श्री . माधवराव नारायणराव गुंगे यांनी ( यापुढे “ उक्त जमीन मालक ' असे संबोधिलेले आहे . ) उक्त समुचित प्राधिकरणावर दिनांक ३०-१२-२०१६ रोजी 


अ . - एक - अ -१ ( १५७४ ) . 


( १ ) 


२ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - अ अमरावती विभागीय पुरवणी , जुलै २ ९ - ऑगस्ट ४ , २०२१ / श्रावण ७-१३ , शके १ ९ ४३ 


उक्त अधिनियमाचे कलम १२७ ( १ ) अन्वये सूचना ( यापुढे “ उक्त सूचना ” असे संबोधिलेले आहे . ) बजावलेली असून ती उक्त समुचित प्राधिकरणास 
दिनांक ३१-१२-२०१६ रोजी प्राप्त झाली होती ; 


आणि ज्याअर्थी , उक्त जमीन मालक यांनी उक्त अधिनियमाचे कलम १२७ ( १ ) अन्वये उक्त सूचना बजाविल्याच्या दिनांकानंतर उक्त समुचित 
प्राधिकरणाने उक्त अधिनियमाचे कलम १२७ ( १ ) मधील तरतुदींनुसार विहीत मुदतीत उक्त आरक्षणाखालील व उक्त रस्त्यांखालील उक्त जमिनींपैकीचे 
क्षेत्र संपादीत केलेले नाही अथवा उक्त आरक्षणां , खालील व उक्त रस्त्यांखालील उक्त जमिनींपैकीचे क्षेत्र भूसंपादन करण्यासंबंधाने कोणतीही पावले 
उचलेली नाहीत 


1 


1 


1 


आणि ज्याअर्थी , मुख्याधिकारी , नगर परिषद , रिसोड यांनी उक्त आरक्षणांच्या व उक्त रस्त्यांच्या भूसंपादनाबाबत कोणतीही कार्यवाही नगर 
परिषदेद्वारे करण्यात आली नसल्याचे नमूद करुन उक्त अधिनियमाचे कलम १२७ ( २ ) अंतर्गत आदेश निर्गमित करणेबाबतचा प्रस्ताव दिनांक २८ 
जानेवारी २०२० रोजीचे पत्र क्र.७१-२०२० अन्वये विहित मार्गाने संचालक , नगर रचना , महाराष्ट्र राज्य , पुणे यांना सादर केला आहे ; 

आणि ज्याअर्थी , सहसंचालक , नगर रचना , अमरावती विभाग , अमरावती यांनी दिनांक १८ सप्टेंबर २०२० रोजीचे पत्र क्र . ८८८ अन्वये जमीन 
मालकांचे उक्त जमिनीचे भागशः क्षेत्र आरक्षणांनी व उक्त रस्तांनी बाधित होत असून विहीत मुदतीत उक्त समुचित प्राधिकरणाने उक्त जमिनींचे 
भूसंपादनासंबंधी कोणतीही कार्यवाही केली नाही आणि त्यामुळे उक्त जमिनींच्या भागशः क्षेत्रावरील उक्त आरक्षणे उक्त अधिनियमाच्या कलम १२७ 
मधील तरतुदीनुसार व्यपगत झाल्याचा अहवाल सादर केला आहे ; 

आणि ज्याअर्थी , उक्त जमीन मालकांच्या उक्त जमिनींचे भागशः क्षेत्र पुढील परिशिष्टात नमूद केल्याप्रमाणे उक्त आरक्षणांनी व उक्त रस्त्यांनी 
बाधित होत असल्याचे सहायक संचालक , नगर रचना , वाशिम शाखा , वाशिम यांनी दिनांक ०४-०३-२०२१ रोजीचे पत्र क्रमांक १६० अन्वये सादर 
केलेल्या ७/१२ उतारे , विकास योजनेचा भाग नकाशा व मोजणी नकाशे यावरुन स्पष्ट होत आहे ; 

आणि ज्याअर्थी , उक्त मंजूर सुधारित विकास योजनेतील उक्त जमिनींच्या भागशः क्षेत्रावरील उक्त आरक्षणाबाबतची व उक्त रस्त्यांबाबतची 
उपरोक्त नमूद वस्तुस्तिथी पाहता , उक्त जमिनीच्या भागशः क्षेत्रावरील उक्त आरक्षण उक्त रस्ते पुढील परिशिष्टात नमूद केल्याप्रमाणे उक्त 
अधिनियमाचे कलम १२७ ( २ ) अन्वये व्यपगत झाल्याबाबतचे आदेश निर्गमित करणे आवश्यक आहे , असे संचालक , नगर रचना , महाराष्ट्र राज्य , पुणे 
यांचे मत झाले आहे ; 

आणि ज्याअर्थी , शासनाच्या नगर विकास विभागाकडील निर्णय क्रमांक टिपीएस - १८१३-३२११ - प्र.क्र . ५०८ - नवि -१३ , दिनांक १-१२-२०१६ 
अन्वये नियोजन प्राधिकरण असलेल्या सर्व नगर परिषदा / नगर पंचायती / जिल्हा परिषदा यांच्या विकास योजना संबंधाने , उक्त अधिनियमाचे 
कलम १२७ ( २ ) अन्वये कार्यवाही करण्याचे शासनाचे अधिकार उक्त अधिनियमाच्या कलम १५१ अन्वये संचालक , नगर रचना , महाराष्ट्र राज्य , पुणे 
यांना प्रदान केलेले आहेत ; 

त्याअर्थी , आता , उक्त अधिनियमाचे कलम १२७ ( २ ) अन्वये संचालक , नगर रचना , महाराष्ट्र राज्य , पुणे हे या आदेशाद्वारे पुढील परिशिष्टात 
नमूद केल्याप्रमाणे उक्त मंजूर सुधारित विकास योजनेतील उक्त जमिनीच्या भागशः क्षेत्रावरील उक्त आरक्षणे व उक्त रस्ते भागशः व्यपगत झाले आहे , 
असे अधिसूचित करीत आहेत आणि त्यासाठी उक्त मंजूर सुधारित विकास योजनेच्या उक्त अधिसूचनेमध्ये पुढीलप्रमाणे सुधारणा करीत आहे . 

उक्त मंजूर सुधारीत विकास योजनेच्या उक्त अधिसूचनेच्या बदलाच्या परिशिष्टामधील शेवटच्या नोंदीनंतर पुढील नविन नोंदीचा समावेश 
करण्यात येत आहे . 


परिशिष्ट 


अ . क्र . 


नगर परिषद 
मौजे , तालुका व जिल्हा 


उक्त मंजूर सुधारित विकास योजनेतील 
आरक्षण व वि . यो . अहवालानुसार 

अंदाजे क्षेत्र 


उक्त जमिनीचा 

उक्त आरक्षणातून व उक्त 
सूचनेखालील रस्त्यांमधुन व्यपगत झालेल्या 
क्षेत्र 

भागाचे अंदाजे क्षेत्र 
तपशील 


हे . आर 


( १ ) 


१ 


( २ ) 
रिसोड नगर परिषद , 

मौजा रिसोड , 
ता . रिसोड , जि . वाशिम . 


( ४ ) 
( १ ) स . नं . ४६० 

( भाग ) 


( ३ ) 
( १ ) आ . क्र . १ ९ “ बगिचा " 

( १.४१ हे . आर ) 
( २ ) आ . क्र . १ ९ च्या 

उत्तरेकडील १५ मी . रुंद 
विकास योजना रस्ता 


( ५ ) 
१ अ ) आ . क्र . १ ९ “ बगिचा " 

( ०.१५ हे . आर ) 
१ ब ) आ . क्र . १ ९ च्या 

उत्तरेकडील १५ मी . रुंद 
विकास योजना रस्ता 
( ०.१७ हे . आर ) 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - अ अमरावती विभागीय पुरवणी , जुलै २ ९ - ऑगस्ट ४ , २०२१ / श्रावण ७-१३ , शके १ ९ ४३ 


३ 


परिशिष्ट - चालू 


( 
१ 
) 


( 
२ 
) 


( ४ ) 


( ५ ) 


to 


आर 


( २ ) स . नं . ४६२ 

( भाग ) 


( ३ ) 

हे . आर 
( १ ) आ . क्र . १ ९ “ बगिचा " 

( १.४१ हे . आर ) 
( २ ) आ . क्र . १७ “ वाचनालय " 

( ०.०५ हे . आर ) 
( २ ) आ . क्र . १७ च्या 

उत्तरेकडील १८ मी . रुंद 
विकास योजना रस्ता 


अ ) आ . क्र . १ ९ “ बगिचा " 

( ०.६७ हे . आर ) 
२ ब ) आ . क्र . १७ “ वाचनालय " 

( ०.०२ हे . आर ) 
२ क ) आ . क्र . १७ च्या 

उत्तरेकडील १८ मी . रुंद 
विकास योजना रस्ता 
( ०.२० हे . आर ) 


टीप : 


( १ ) आ . क्र . १ ९ “ बगिचा ” या आरक्षणातून मुक्त झालेली अंदाजे जमीन ०.१५ हे . व ०.६७ हे . जमीन व आ . क्र . १७ “ वाचलालय ” या 

आरक्षणातून मुक्त झालेली अंदाजे जमीन ०.०२ हे . जमीन ही लगतच्या जमिनीवर उक्त मंजूर सुधारित विकास योजनेनुसार अनुज्ञेय 

होणा - या विकासाच्या प्रयोजनासाठी उक्त जमीन मालकास उपलब्ध होईल , 
( २ ) उक्त रस्त्यांमधून मुक्त झालेल्या उक्त जमिनींच्या भागशः क्षेत्रामुळे उक्त रस्त्यांची संलग्नता खंडित होत आहे . त्यामुळे दळणवळणाच्या 

दृष्टीने व संलग्नतेच्या दृष्टीने या दोन्ही रस्त्यांच्या उक्त जमिनीमधील क्षेत्राच्या संपदना संदर्भाने रिसोड नगर परिषदेने उचित कार्यवाही 
करणे आवश्यक राहील . 


( ३ ) वरील बदल दर्शविणारा उक्त मंजूर सुधारित विकास योजनेचा भाग नकाशा हा मुख्याधिकारी , रिसोड नगर परिषद , रिसोड , जि . वाशिम 

यांच्या कार्यालयात , कामकाजाच्या दिवशी कार्यालयीन वेळेत , नागरिकांच्या अवलोकनार्थ एक महिन्यापर्यंत खुला ठेवण्यात येत आहे . 
( ३ ) सदर आदेश संचालनालयाचे www.dtp.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर प्रसिद्ध करण्यात येत आहे . 


सुधाकर नांगनुरे , 

संचालक , 


नगर रचना , 


पुणे 
दिनांक १५ जुलै २०२१ . 


महाराष्ट्र राज्य , पुणे . 


भाग १ - अ ( अ . वि . पु . ) म . शा . रा . , अ . क्र . १०८ . 


BY DIRECTOR OF TOWN PLANNING 


MAHARASHTRA REGIONAL AND TOWN PLANNING ACT , 1966 . 


ORDER 


No. D.T.P.-D.P. Risod ( O.L.R. & E.L . ) - Sec - 127 ( 2 ) -Order - TPV - 6-3076-2021. 


Whereas , the Revised Development Plan of Original limit & Extended limit of Risod Municipal Council has been 
partly sanctioned under the provisions of Section 31 ( 1 ) of the Maharashtra Regional and Town Planning Act , 1966 
( Mah . XXXVII of 1966 ) ( hereinafter referred to as " the said Act " ) by the Government of Maharashtra , Urban 
Development Department vide its Notification No. TPS - 4105-1353 - CR - 209 ( A ) -2005 - UD - 30 , dated 04th August 
2006 ( hereinafter referred to as the said Notification " ) and the same has came into the force with effect from 01-10 
2006 ( hereinafter referred to as “ the said Sanctioned Revised Development Plan " ) ; 


And whereas , in the said Sanctioned Development Plan , the land bearing S. No. 460 ( Part ) & S. No. 462 ( part ) 
of Mouza Risod is reserved for Reservation No. 19 " Garden ” admeasuring an are a approximately 1.41 HA . & 


8 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - अ अमरावती विभागीय पुरवणी , जुलै २ ९ - ऑगस्ट ४ , २०२१ / श्रावण ७-१३ , शके १ ९ ४३ 


Reservation No. 17 “ Library ” admeasuring an are a approximately 0.05 HA . ( hereinafter referred to as " the said 
Reservations ” ) & 18.00 mt . wide Development Plan Road on North Side or Reservation No. 17 & 15.00 mt . wide 
Development Plan Road on North Side of Reservation No. 19 ( hereinafter referred to as the said Road ” ) for which 
Appropriate Authority is Municipal Council , Risod ( hereinafter referred to as “ the said Appropriate Authority ” ) ; 


And whereas , the land under said Reservation & said Roads have not been acquired by the said Appropriate 
Authority within 10 ( ten ) years from the date on which the said Sanctioned Development Plan came into force ; 


And whereas , the Land Owners Shri Jagnnathappa Kashinathappa Jirvankar & Shri Madhavrao Narayanrao 
Gunge ( hereinafter referred to as “ the said Land Owners ” ) of the lands under the said reservations & said Roads in 
respect of an area admeasuring 2.00 HA . & 0.82 HA . of S.No.462 ( Part ) & S.No.460 ( Part ) respectively ( hereinaf 
ter referred to as " the said Lands " ) of Mouza Risod , had served a Notice under Section 127 ( 1 ) of the said Act , 
( hereinafter referred to as “ the said Notice ” ) on the said Appropriate Authority on dated 30-12-2016 , which was 
received by the said Appropriate Authority on 31-12-2016 ; 


And whereas , the part area of the said lands under the said reservations & the said roads are not acquired or no 
steps for acquisition of the part area of the said lands under the said reservations & the said roads as required under 
Section 127 ( 1 ) of the said Act has been taken by the Appropriate Authority , within a stipulated period from the date 
of service of the said notice under Section 127 ( 1 ) of said Act , by the said Appropriate Authority ; 


And whereas , the Chif Officer , Municipal Council , Risod vide letter No. 71/2020 , dt . 28-01-2020 has submitted 
proposal to the Director of Town Planning , Maharashtra State , Pune through proper channel for issuing order under 
Section 127 ( 2 ) of the said Act , mentioned therin that the Municipal Council has not undertaken any land acquisition 
process in respect of the said reservations & the said roads ; 


And whereas , the Joint Director of Town Planning , Amravati Division , Amravati vide letter No. 888 , dated 18 
09-2020 has submitted report stating that part area of said lands of the said land owners is affected by the said 
reservations & the said roads and the said Appropriate Authority has not taken any action to acquire the said lands 
and therefore the said reservations on part area of said lands have been lapsed under provision of Section 127 of the 


said act ; 


And whereas , it is confirmed from the 7/12 extracts , part plan of Development Plan & measurement plans 
submitted by the Assistant Dirctor of Town Planning , Washim Branch Washim vide letter No. 160 , dt . 04-03-2021 , 
that the part area of the said lands of the said land owners are affected by the said Reservation & the said Roads as 
specified in the Schedule hereinafter ; 


And whereas , after considering the above facts in respect of the said Reservations & the said Roads on the part 
area of the said land in the said Sanctioned Development Plan , the Director of Town Planning , Maharashtra State , 
Pune is of the opinion that , it is necessary to issue the order under Section 127 ( 2 ) of the said Act , regarding the 
lapsing of the said Reservations & the said Roads on the part area of the said lands as specified in the Schedule 
hereinafter ; 


And whereas , the Government in Urban Development Department under Section 151 of the said Act , vide 
Resolution No. TPS - 1813-3211 - CR - 508 - UD - 13 , dated 1-12-2016 has delegated the powers exercisable by it to take 
action under Section 127 ( 2 ) of the said Act , to the Director of Town Planning , Maharashtra State , Pune in 
respect of Development Plans undertaken by all Municipal Councils / Nagar Panchayats / Zillha Parishad as a Planning 
Authority ; 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - अ अमरावती विभागीय पुरवणी , जुलै २ ९ - ऑगस्ट ४ , २०२१ / श्रावण ७-१३ , शके १ ९ ४३ 


s 


Now , therefore , the Director of Town Planning , Maharashtra State , Pune , by this order and as mention in the 
Schedule hereinafter hereby notify the lapsing of the said reservations & the said Roads partly in respect of the part 
area of the said lands under Section 127 ( 2 ) of the said Act and for that purpose amends the said Notification of the 
said Sanctioned Revised Development Plan , as follows ; 


After the last entry in the Schedule of Modifications accompanying the said Notification of the said Sanctioned 
Revised Development Plan , the following new entry shall be added. 


SCHEDULE 


Sr. 
No. 


Muncipal Council 
Mauja , Taluka 
and District 


Reservation of said Sanctioned 

Development Plan & its 
Plan & its Area as per 

D.P. Report 


Description of 
the said Land 
under the said 

Notice 


Approximate 
Area lapsed from 
the said Reservations 
and the said Roads 


( 1 ) 


( 2 ) 


( 3 ) 


( 4 ) 


( 5 ) 


1 


Risod Municipal 
Council , Mauja Risod , 
Taluka Risod , 
Dist . Wasim 


( 1 ) Reservation No. 19 ( 1 ) S.No. 460 

" Garden " ( 1.41 Ha . ) ( part ) 
( 2 ) 15.00 mt . Wide Develo 

pment Plan Road on 
North side of 
Reservation No. 19 . 


( 1 ) Reservation No. 19 ( 1 ) S.No. 462 

" Garden " ( 1.41 HA ) ( part ) 
( 2 ) Reservation No. 17 

** Library " ( 0.05 HA . ) 
( 2 ) 18.00 mt . Wide Develo 

pment Plan Road on 
North side of 
Reservation No. 17 . 


( la ) Reservation No. 19 

" Garden " ( 1.41 HA . ) 
( 2a ) 15.00 mt . wide Develo 

pment Plan Road on 
North side of 
Reservation No. 19 . 

( 0.17 Ha . ) 
( 2a ) Reservation No. 19 

" Garden " ( 0.67 HA . ) 
( 2b ) Reservation No. 17 

“ Library ” ( 0.02 HA . ) 
( 2c ) 18.00 mt . wide Develo 

pment Plan Road on 
North side of 
Reservation No. 17 . 
( 0.20HA . ) 


Note : ( 1 ) The land admeasuring approximately 0.15 HA . & 0.67HA . from Reservation No. 19 “ Garden ” , and 

land admeasuring approximately 0.02 Ha . from Reservation No. 17 “ Library ” so released shall become 
available to the said land owners for the purpose of development as otherwise permissible in the case of 

adjacent land under the said sanctioned Development Plan . 
( 2 ) The connectivity between the said roads has been severed due to part area of the said lands being 

lapsed from the said roads . Therefore , it will be necessary for the Risod Municipal Counil to take 
appropriate action regarding acquisition of the part area of the said lands of these two roads in terms of 

transportation and conncetivity . 
( 3 ) A 

copy of the part plan showing the area which is lapsed from the said reservations , is available in 
the office of the Chief Officer , Municipal Council , Risod during office hours on all working days for 

inspection to public up to one month . 
( 4 ) This Order shall also be published on the Directorate's official web site www.dtp.maharashtra.gov.in . 


SUDHAKAR NANGNURE , 


Pune : 


Director of Town Planning , 


Maharshtra State , Pune . 


Dated the 15th July 2021 . 
अ . - एक - अ -२ ( १५७४ ) . 


६ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - अ अमरावती विभागीय पुरवणी , जुलै २ ९ - ऑगस्ट ४ , २०२१ / श्रावण ७-१३ , शके १ ९ ४३ 


नमूद जागेमधील 


भाग १ - अ ( अ . वि . पु . ) म . शा . रा . , अ . क्र . १० ९ . 

अध्यक्ष , नगर पंचायत , यांजकडून 
महाराष्ट्र प्रादेशिक व नगर रचना अधिनियम , १ ९ ६६ चे कलम ३७ अन्वये विकास योजनेत फेरबदल करणे . 
क्रमांक नपंबाटा - बांध . विभाग - ९५२-२०२१. 

ज्याअर्थी , बार्शिटाकळी शहराची विकास योजना यापुढे उक्त विकास योजना यापुढे उक्त विकास योजना असे उल्लेखलेली शासनाने नगर 
विकास विभागाची अधिसूचना क्र . टिपीबी - ४-४७६४ , दिनांक ११ फेब्रुवारी १ ९ ८ ९ नुसार मंजूर करण्यात आली असून दिनांक १ डिसेंबर १ ९ ८ ९ पासून 
अंमलात आलेली आहे . नगर पंचायत बार्शिटाकळीने सर्व साधारण सभा दिनांक १० जून २०२१ , ठराव क्र . ३ अन्वये खालीलप्रमाणे 
आरक्षणे वगळून प्रधानमंत्री आवास योजनेतंर्गत घरकुलाचे बांधकाम करण्यासाठी सदर जागा ना - विकास क्षेत्रातून व आरक्षणातून वगळून निवासी क्षेत्र 
समाविष्ट करणे बाबत ठराव पारित केले आहे . 

आणि ज्याअर्थी , बार्शिटाकळी शहराची मंजूर विकास योजनामध्ये मौजा बार्शिटाकळी सर्वे न . २ ९ १ मधील ४.३४ हेक्टर जागा आरक्षण क्र . २६ 
तहसील ऑफीस व शासकीय कार्यालय करिता आरक्षित असून प्रधानमंत्री आवास योजनेतंर्गत लाभार्थ्यांना घरकुलाचा लाभ मिळविण्याकरिता प्रस्तावित 
जागा आरक्षण क्र . २६ मधून वगळून निवासी क्षेत्रात समाविष्ट करणे व प्रधानमंत्री आवास योजनेतंर्गत लाभार्थ्यांना घरकुलाचा लाभ मिळविण्याकरिता 
ना - विकास क्षेत्रातून वगळून निवासी क्षेत्रात समाविष्ट करणे . 

आणि ज्याअर्थी , बार्शिटाकळी शहराची मंजूर विकास योजनामध्ये मौजा बार्शिटाकळी सर्व्हे न .७६ मधील २.७८ हेक्टर जागा ना - विकास क्षेत्रात 
( ग्रीन झोन ) मध्ये समाविष्ट असून प्रधानमंत्री आवास योजनेतंर्गत लाभार्थ्यांना घरकुलाचा लाभ मिळविण्याकरिता ना - विकास क्षेत्रातून वगळून निवासी 
क्षेत्रात समाविष्ट करणे . 

ज्याअर्थी , उक्त फेरबदल दर्शविणारा विकास योजनेचा भाग नकाशा नगर पंचायत , बार्शिटाकळी कार्यालयीन वेळात नागरिकांना अवलोकर्णात 
खुला ठेवण्यात आला आहे ; 

त्याअर्थी , आता उक्त फेरबदल बाबत काही सूचना व हरकती असल्यास ही अधिसूचना राजपत्रात प्रसिद्ध झाल्याचे तारखेपासून १ महिन्याचे 
आतलेखी स्वरूपात नगर पंचायत बार्शिटाकळी कार्यालयात नोंदवाव्यात त्यांचा विचार शासनास प्रस्ताव सादर करते वेळी करण्यात येईल . 


बार्शिटाकळी : 
दिनांक २६ जुलै २०२१ . 


मेहफुज खान रसूल खान , 

अध्यक्ष , 
नगर पंचायत , बार्शिटाकळी , 


भाग १ - अ ( अ . वि . पु . ) म . शा . रा . , अ . क्र . ११० . 

BY PRESIDENT , NAGAR PANCHAYAT 
Modification under section 37 ( 1 ) of Maharashtra Regional and Town Planning Act , 1966 . 
No. NPB - Const . - D - 952-2021. 

Whereas , Development plan of Barshitakli has been sanctioned by Director Town Planning , Maharashtra State , 
Pune Notification No. D.P. Barshitakli - TPV - 4-4764 dated 11-2-1989 and has came into force with effect from 1st Decem 
ber 1989 , for public interest . 

And Whereas , the Nagar Panchayat , Barshitakli vide its resolution No. 03 , dated 10 June 2021 has decided some 
Modification in the development Plan as follows ; 

( 1 ) In the said Development Plan area of 6.40 ha of Survey No. 291 Mauja Barshitakli jirayat is included as 
Reservation No. 26 for Tahsil Office and other Govt . Offices out of this 4.34 Ha is proposed to be deleted and included 
in the Residential Zone for housing of beneficiary led Construction ( B.L.C. Vertical ) under Pardhan Mantri Awas Yojna . 

( 2 ) In the said Development Plan Survey No. 76 Mauja Barshitakli jirayat is included in Agricultural Zone . Out 
of this 2.78 Ha is proposed to be deleted and included in the Residential Zone for housing of beneficiary led Construction 
( ( B.L.C. Vertical ) under Pardhan Mantri Awas Yojna . 

And Whereas , the Plan of the proposed Modification has been kept in the Office of the Nagar Panchayat , Barshitakli 
for inspection of the public during office hours . 

Now , therefore , any person having objection or suggestion regarding proposed Modification may communicate in 
writing to the Nagar Panchayat , Barshitakli within one month from the date of publication of this Gazette Notification . It 
shall be considered by the Nagar Panchayat , Barshitakli before submitting the proposal of modification to Government 
for sanction . 

MAHEFUZ KHAN RASUL KHAN , 
Barshitakli : 

President , 
Dated the 26th July 2021 . 

Nagar Panchayat , Barshitakli . 
ON BEHALF OF GOVERNMENT PRINTING , STATIONERY AND PUBLICATION , PRINTED AND PUBLISHED BY DIRECTOR , RUPENDRA DINESH MORE , 
PRINTED AT GOVERNMENT PRESS AND BOOK DEPOT , CIVIL LINES , NAGPUR - 440 001 AND PUBLISHED AT DIRECTORATE OF GOVERNMENT PRINTING , , 
STATIONERY AND PUBLICATION , 21 - A , NETAJI SUBHASH ROAD , CHARNI ROAD , MUMBAI - 400 004. EDITOR : DIRECTOR , RUPENDRA DINESH MORE . 


) 


